विमानचालन संचालनालयास सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षातील 
"५० इतर खर्च" व "५२ यंत्रसामुग्री 
व साधनसामुग्री या उद्दिष्टाखाली 
मंजूर तरतूदीपैकी उर्वरित रकमेचे 
वितरणास मंजूरी. (रु.३७.५० कोटी) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीयुडी- १६१९/प्र.क्र.४०/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ जुले, २०१९ 


वाचा:- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, 
दि. १.४.२०१९. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.९६/ 
२०१९/२५, दि.१.४.२०१९ 
३) शासन निर्णय क्र.बीयुडी-१११९/प्र.क्र.४०/२८-अ, दि.१६ मे,२०१९ 
४) उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीए/एडीएम/ 
५२६/१९, दि.२४.५.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

विमानचाळलन संचालनालय यांना संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील एप्रिल,२०१९ ते जुले,२०१९ या चारमाहीसाठी लेखानुदान उपलब्ध करुन देण्यात 
आले आहे. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय यांनी संदर्भाधीन क्र.३ येथील दिनांक 
२४/५/२०१९ च्या पत्रान्वये “५० इतर खर्च” व ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री" या उद्दिष्टाखाळी 
१००% निधी वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. 


शासन निर्णय :- 


विमानचालन संचालनालयाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.१ च्या शासन 
परिपत्रकानुसार सन २०१९-२० आर्थिक वर्षातील एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी एप्रिळ, २०१९ ते 
जुले, २०१९ या चारमाहीसाठी दिनांक १६/५/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये एकूण 
रु.८८,८१,८८,०००/- इतक्या अर्थसंकल्प तरतूदीच्या रु. ४४,४०,९४,०००/- (अक्षरी रु.चव्वेचाळीस 
कोटी चाळीस लाख चौ-याण्णव हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यात “५०- 
इतर खर्च” या उद्दिष्टाखाली रु. ८,३३,३३,०००/- व ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दिष्टाखाली 
रु.३१,६०,७४,०००/- इतक्या रक्कमेचा समावेश आहे. आता १००% निधी या उद्दिष्टाखाली ( "५० 
इतर खर्च" व ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री) संचालनालयास खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी- १६१९/प्र.क्र.४०/२८-अ 


(रू. हजारात) 
मागणी। प्रधानशीर्ष/ गौण शीर्ष उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष अर्थसंकल्पीय । उद्दिष्टाखालील 
क्रमांक २०१९-२० ची तरतूदीपैकी  । वितरीत 

एकूण एप्रिळ,२०१९ ते | करावयाची 
अर्थसंकल्पीय | जुलै,२०१९या । उर्वरित तरतूद 
तरतूद  ।चारमाहीसाठी वितरीत 
केलेली तरतूद 
२०७० इतर प्रशासनिक । yo इतर खर्च | २५,००,०० ८५३३५३३ १६,६६,६७ 
ए-४ | सेवा ०० ११४ परिवहन 
साधनांची खरेदी व । ५२ यंत्रसामुग्री | ५२,४४,७५ ३१,६०,७४ २०,८४,०१ 
परिरक्षण (००) (०२) ।वसाधनसामुग्री 
विमानचालन सल्लागार 
महाराष्ट्र शासन 
(२०७००१५६) 
एकूण ७७,४४,७५ ३९,९४,०७ ३७,५०, ६८ 
2. सदर खर्च मासिक निधी वितरण प्रणालीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदी एवढाच 


मर्यादित ठेवावा व शासन मान्यताप्राप्त बाबींवरच खर्च करण्यात यावा. तसेच खर्चाचा प्रगती अहवाल प्रत्येक 


महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास सादर करावा. 


- याप्रित्यर्थ उप संचालक विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
व संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे अनौ.संदर्भ क्र.२४४ /२०१९/व्यय-४,अर्थ-१४/१९, दि.१७/०७/२०१९ 
अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०७२६१६२७१६९६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


Digitally signed by BHARAT BUDHAJ! GAWADE 


महाराष्ट्राचे राष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार ॥नुसार व नावाने 
ore देश J i BHARAT BUDHAJI 


GAWADE 


(4. बु. गावडे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचाळक/ उप संचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई. 
२. महाळेखपाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी- १६१९/प्र.क्र.४०/२८-अ 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई. 
६. निवडनस्ती. 


AN 


oC 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


